महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई आणि पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील 
नागरी हक्क संरक्षण योजनेतील ७४ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ ऑक्टोंबर, २०१७ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांकः टिआरए-०१०३/सीआर-१६/पोल-८, दिनांक २२.०९.२००३ 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२५/६१३४/मुवा/पोल-८/ 

म.अ.प्र.क्र./पोमसं/२००३,दिनांक १९.१२.२००३ 

शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/६६९/सीआरण्-७, दिनांक २७.०९.२००२ 

शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/प्र.क्र.१६/विशा-६, दिनांक ३१.०१.२००४, 

३१.०३.२००४ व २८.०९.२००४. 

शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२४.०३.२०१४ 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२७.०३.२०१५ 

७) शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विज्ञा-६, दि.२८.०२.२०१७. 

८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस २६ ब/६१४३/नाहंस(विशा-६)/ 
१२७/२००६, दिनांक १८.०८.२०१७ 

९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०३.१०.२०१७. 


— य्यक 


३ 
४ 


— ~~ 


4 


च“. (eS 


शासन निर्णय- 

महासंचालक व पोळीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि पोलीस अधिक्षक 
कार्यालयातील नागरी हक्क संरक्षण योजनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या विविध संवर्गातील १५६ अस्थायी पदे 
तसेच या पदांव्यतीरिक्‍्त शासन निर्णय क्र. पीसीआर-०४१२/प्र.क्र. २००/विशा- ६ दिनांक ८ मे,२०१२ 
अन्वये पोलीस उप निरीक्षकाची पुनर्जिवित करण्यात आलेली २ पदे अशा विविध संवर्गातील एकूण १५८ 
पदांपैकी ७५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१७ ते दिनांक ३०.०९.२०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
संदर्भाधिन क्र.७ च्या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. या शासन निर्णयाव्दारे सोबतच्या विवरणपत्रातील विविध संवर्गातील एकूण ७४ (चौर्‍्याहत्तर) 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.०९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुढील अटींच्या अधीन राहून 
दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 
३. यापदांसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-२०१८ 
या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
(१) मागणी क्र.बी.-१ "२०५५ TST १०९-जिल्हा पोलीस- (00)(09) जिल्हा पोलीस दल" 
(२) मागणी क्र.बी-१ "२०५५ पोलळीस-१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस- (०२)(०१) हहर पोलीस 
(3) मागणी क्र.बी-१"२०५५ पोलीस- ००१, संचालन व प्रशासन- (00)(09) पोलीस निरीक्षणालय" 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


४. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०३ ऑक्टोंबर, २०१७ अन्वये मिळालेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/१७9॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१७१०१ २३१५५७५७८७२९ असा आहे. हा Seat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, postalCode=400032, 
h a t st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb26 
71d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.10.13 15:45:53 +05'30' 


(व्य. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

(पदांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 

अपर पोलीस महासंचालक,गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

. सह सचिव, पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक/सर्व पोलीस आयुक्‍त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 
१२.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१/पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती/विशा-६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६, दिनांक -१३ ऑक्टोंबर, २०१७ चे सहपत्र 


विवरणपत्र 
अ.क्र. पदनाम शासन निर्णय क्र. व दिनांक एकूण 
पदे 
युओएम । पीसीआर पीसीआर पीएमए | एकुण 
३/१७७/ | ३०९१/१८/विशा-६, ३०९१/१८/(२/विझा-६, | न पदे 
२०४८/॥ | दिनांक ३.१०.१९९१ या | दिनांक ८.७. ९२ या |। ०३९७/ 
If, । शासन निर्णयान्वये | शासन निर्णयान्वये | सीआर 
दिनांक | पोलीस उप निरीक्षकांची | पोलीस उप निरीक्षकांची | ४७४/ 
4.99.98 | मंजूर करण्यात आलेली | मंजूर करण्यात आलेली | पोल ५ 
७७ पदे ही  पोमसं, पदे ही पोमसं, म.रा., | ब, 
म.रा.मुंबई मुंबई कार्यालयाकडील | दिनांक 
कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र. पोमसं | २६.२.२ 
परिपत्रक /२६/ ८२१४/सपोनि/ । ००१ 
क्र.पोमसं/२६/८२१४/स | २००२, दि.४.१२.२००२ 
पोनि/२००२, अन्वये स.पो.नि. ची पदे 
दि.४.१२.२००२ अन्वये | करण्यात आली आहेत. 
स.पो.नि. ची पदे 
करण्यात आली आहेत. 
Ea २ ३ 1 cn ५ गी | o | 
ध्वनि पोलीस अधिक्षक 1--____ (-- | -- | (४0. | १ शिक १ 
२ पोलीस उप अधिक्षक a | poo q | 1०१ | १ 
३ पोलीस निरीक्षक ०३ (०१ | 0१ |-- | 0५ 
४ सहायक पोलीस 03 ०६ aa ०९ 
निरीक्षक 
4 UST हवालदार f-- | ०८ १६ 1--__ २४ 
६ पोलीस शिपाई 1--____ ०५ २५ 1--___ ३० 
७ व.श्रे.लेपिक ize | fod q (० | 1०१ | १ 
८ टंकलेखक - | f= | || q f-- pou | q 
९ कार्यालयीन Brats । ०२ ee bee 02 
एकुण oY १७ ५१ शिक १ ७४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


